महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या 
कार्यालयास सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता 
अनुदान वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०१७/प्र.क्र.९५/का-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २३.०३.२०१८ 


वाचा - 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थस- २०१७/ प्रक्र.६८/ अर्थसंकल्प, दि.१ एप्रिल, २०१७ 

२) शासन परिपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: अविवि- २०१७/ प्रक्र.३१/ का.७, 
दि.५ एप्रिळ, २०१७ 

३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०१७/ प्रक्र.९५/ कार्या-४, 
दि.१७ एप्रिल, २०१७ 

४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०१७/प्रक्र.९४/अर्थ-३, दि.३० जून, २०१७ 

५) शासन पुरकपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: अविवि- २०१७/ प्रक्र.३१/ का.७, 
दि.१८.८.२०१७ 

६) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी- २०१७/ प्रक्र.९५/ कार्या-४, 
दि.२२ ऑगस्ट, २०१७ 

७) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०१७/ प्रक्र.७५/अर्थ-३, दि.६ फेब्रुवारी, २०१८ 

८) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०१७/ प्रक्र.९५/ कार्या-४, 
दि.१ मार्च, २०१८ 


प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयास सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 


असलेल्या अनुदानातून प्रवास खर्चासाठी अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात 
रु.७३,७१,०००/- (रुपये त्र्याहत्तर लाख एकाहत्तर हजार फक्‍त) इतके योजनेत्तर अनुदान मंजूर आहे. वरील संदर्भ 
क्र.३, ६व८ येथील शासन निर्णयान्वये सदर मंजूर अनुदानातून माहे एप्रिल, २०१७ ते मार्च, २०१८ या कालावधीसाठी 
रु. ७२,२५,२००/- (रुपये बाहत्तर लाख पंचवीस हजार asl मात्र) इतके अनुदान वितरित करण्यात आलेले आहे. 
आता पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण यांनी “११ देशांतर्गत प्रवास खर्च” या लेखाशिर्षाखाली 
अतिरिक्‍त अनुदान वितरित करण्याची विनंती केल्यानुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेनुसार प्रशासनिक 
विभागास प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन “१३ कार्यालयीन खर्च” या गौण लेखाशिर्षातून “११ देशांतर्गत प्रवास खर्च” 
या उद्दीष्टाकरिता रु.६९,८००/- इतके अनुदान उपलब्ध करुन देण्यास याद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
2. “११ देशांतर्गत प्रवास खर्च” मध्ये शिल्लक असलेले रु.३,०००/- अनुदान आणि “१३ कार्यालयीन खर्च” 
यामधून आता उपलब्ध करुन देण्यात आलेले रु.६९,८००/- इतके अनुदान असे एकूण रु.७२,८००/- (रुपये बाहत्तर 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०१७/प्र.क्र.९५/कार्या-४ 


हजार आठडो फक्त) इतके अनुदान पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांच्याकडे 
सुपूर्द करण्यात येत आहे. पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी खर्च विहित 
मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. 


३. उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त (००)(०१) आयुक्त, 
औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८) योजनेत्तर “११ देशांतर्गत प्रवास 
खर्च” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

ES हे आदेश शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०१७/ प्रक्र.७५/अर्थ-३, दि.६ फेब्रुवारी, २०१८ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


bo सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२३१०३८२३०५१४ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by Farooq Ahmed Noorkhan Path. 
N, 


DN: c=! = mi Of Mahi ht Mi 

arooq hme १010000000 000 न 
2.5.4.20=87 10a75e5d45e9ece43bf14a0466b5933cf850802ac2a65 
64bc406784d3034339, 


Noorkhan Pathan tines crite 
(फा.नू. पठाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग 
पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
उपसचिव (कोषा/प्र.१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


Cc “७ A -0 


Cc 
es 


निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


on ७ © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


